aft. अ.ना. वाकडे, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी 
(प्रशासन व धोरण), नागरी संरक्षण व होमगार्ड, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नतीस 
दिलेला तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग (विशेष), 
शास निर्णय, क्रमांक : सीडीएम-२०११/प्र.क्र. २५०/विशा-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०१२. 


वाचावे :- नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : नासंसं/ का-२(३)/ 
प्रक्र. ४ (खंड-६)/२०१२/१३८८, दिनांक ७ जुलै, २०१२. 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये श्री. अ.ना. वाकडे, 
वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (प्र. व धो.) नागरी संरक्षण व होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे नियत वयोमानुसार 
दिनांक ३१.१०.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या निवृत्ती वेतन प्रकरणास विलंब होऊ नये म्हणून 
त्यांच्या सेवा कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या वेळी देण्यात आलेला एकूण ११ 
दिवसांचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. 


२. मोगरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी केलेल्या विनंती संदर्भात नमूद करण्यात येते 
की, श्री. अ.ना.वाकडे यांना सामान्य प्रशासन (गृह) विभाग अधिसूचना क्रमांकः सीडीएम-२००२/११०७/ 
४७/विशा-८, दिनांक २२.०७.२००४ अन्वये "गट-अ" च्या "समादेशक व वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी 
(प्रशिक्षण)" या पदावर दिनांक २३.०७.२००४ पासून तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांसाठी किंवा महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून तात्पुरती पदोन्नती नियमित होईपर्यंत (यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत) तात्पुरती 
पदोन्नती प्रथम देण्यात आली होती. श्री.अ.ना.वाकडे, यांनी सदर पदाचा कार्यभार दि. २३.०७.२००४ पासून 
स्विकारल्यानंतर त्यांना "गट-अ" च्या पदावर खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचना/आदेश 
अनुसार वेळोवेळी तांत्रीक खंड देऊन पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे :- 
नाव व पदनाम तांत्रिक 

खंडाचा 
कालावधी 


११ महिन्याचा 
कालावधी 


शासन अधिसूचना/ 
आदेश क्रमांक व दिनांक 


श्री.अ.ना.वाकडे, 
समादेशक य वरिष्ठ 
प्रशासिक अधिकारी 
( प्रशिक्षण), नागरी 

संरक्षण प्रशिक्षण 
महाविद्यालय, मुंबई 
श्री.अ.ना.वाकडे, 


दिनांक 
२३/०६/२००५ 


सामान्य प्रशासन (गृह) दिनांक 
विभाग अधिसूचना क्रमांक : | २३/०७/२००४ 
सीडीएम-२००२/ १०७/४७/ ते 
विशा-८, दिनांक | २२/०६/२००५ 


२२.०७.२००४ 
दिनांक दिनांक 


सामान्य प्रशासन (गृह) 


समादेशक व वरिष्ठ 

प्रशासिक अधिकारी 
(प्रशिक्षण), ना.सं.प्र. 

महाविद्यालय, मुंबई 


विभाग अधिसूचना क्रमांक : 


सीडीएम- 
४७/विशा-८, 
१६/०१/२००६ 


२००२/११०७/ 
दिनांक 


२४/०६/२००५ 
ते 
२३/०५/२००६ 


२४/०५/२००६ 


ai विभाग ज्य आदेश 


श्री.अ.ना.वाकडे, दिनांक दिनांक 
समादेशक व वरिष्ठ । क्रमांक :. सीडीएम-०२०७/ | .२५/०५/२००६ | २५/०४/२००७ 
प्रशासिक अधिकारी | सीआर- २२/विशा-८, ते 
( प्र.), ALATA. मुंबई | दिनांक २९/०३/२००७ | २४/०४/२००७ | 
श्री.अ.ना.वाकडे, (१) गृह विभाग (विशेष) दिनांक दिनांक १ दिवस 
समादेशक व वरिष्ठ । आदेश क्रमांक : सीडीएम - | २६/०४/२००७ २६/०३/२००८ 
प्रशासिक अधिकारी । ०२०७/सीआर-२२/ विशा- a 
( प्रशिक्षण), नागरी | ८, दि. १३/०१/२००९. २५/०३/२००८ 
संरक्षण प्रशिक्षण (२) गृह विभाग (विशेष) 
महाविद्यालय, मुंबई | आदेश क्रमांक 
सीडीएम-२०११/ प.क्र. 
२५०/  विशा-८, दि. 
९०/०५/२०१२. a 
4 | श्री.अ.ना.वाकडे, (१) गृह विभाग (विशेष) दिनांक दिनांक ३ दिवस 
समादेशक व वरिष्ठ | आदेश क्रमांक : सीडीएम - | २७/०३/२००८ २७/०२/२००९ 
प्रशासिक २०११ / प्र.क्र.२५०/विशा-८, ते व 
अधिकारी(प्रशिक्षण), दिनांक २७/१२/२०११. २६/०२/२००९ दिनांक 
नागरी संरक्षण प्रशिक्षण | (२) गृह विभाग (विशेष) २८/०२/२००९ 
महाविद्यालय, मुंबई आदेश क्रमांक : सीडीएम- (चौथा शनिवार 
२०११/ प्र.क्र.२५०/विशा-८, व रविवार) 
दिनांक . १०/०५/२०१२ आणि 
दिनांक 
०१/०३/२००९ 
कामकाजाचा 
दिवस 
(३ दिवसांचा 
sks: le न _ met oe) 
श्री.अ.ना.बाकडे, गृह विभाग (विशेष) आदेश दिनांक दिनांक १३ दिवस 
वरिष्ठ प्रशासिक | क्र. सीडीएम-२०११/ | ०२/०३/२००९ | ०२/०२/२०१० 
अधिकारी प.क्र.२५०/ विशा-८, ते 
( प्रशासन व धोरण), । दि.१०/०५/२०१२ ०१/०२/२०१० 
दि.१४/०७/२००९ 
पासून वरिष्ठ प्रशासिक 
अधिकारी ( प्रशासन व 
धोरण), या पदावर 
बदली 
७ | श्री.अ.ना.वाकडे, गृह विभाग (विशेष) आदेश दिनांक दिनांक 
वरिष्ठ प्रशासिक | क्र. सीडीएम- २०११/ प्र.क्र | ०३/०२/२०१० | ०३/०१/२०११ 
अधिकारी २५०/ विशा-८, दिनांक ते 
( प्रशासन व धोरण) १०/०५/ २०१२ ०२/०१/२०११ 
| श्री.अ.ना.वाकडे, वरिष्ठ | गृह विभाग (विशेष) आदेश दिनांक दिनांक | २ दिवस 
प्रशासिक अधिकारी (| क्र.सीडीएम-२०११/ प्र.क्र. | ०४/०१/२०११ | ०४/१२/२०३१ 
प्रशासन व धोरण) २५०/विशा-८, दिनांक ते (रविवार) व 
.१०/०५/२०१२ ०३/१२/२०११ दिनांक 
०५/१२/२०११ 
कामकाजाचा 


दिवस 


श्री.अ.ना.वाकडे, वरिष्ठ | गृह विभाग (विशेष) आदेश | दिनांक श्री.अ.ना. 
प्रशासिक अधिकारी क्रमांक : सीडीएम-२०११/ | ०६/१२/२०११ वाकडे, हे 
( प्रशासन व धोरण), प्र.क्र. २५०/विशा-८, दिनांक ते नियत 
१०/०५/२०१२ ३१/१०/२०१२ | वयोमानानुसार 
दि.३१/१०/ 
२०१२ रोजी 
सेवानिवृत्त होत 
_|__ आहेत. 
एकूण तांत्रिक खंडाचा कालावधी..... Pe | ११दिवस 


छ. वर नमूद केल्याप्रमाणे, श्री.अ.ना.वाकडे, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (प्रशासन व धोरण), यांच्या 
विषयाधीन "गट-अ" पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या कालावधीमध्ये विविध आदेशान्वये देण्यात आलेल्या 
एकूण तांत्रिक खंडाचा कालावधी ११ दिवसांचा असून, त्यांची पदोन्नती ही केवळ ११ महिन्यांच्या 
कालावधीकरिता अथवा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाने पदोन्नती नियमित करण्याच्या अधीन राहून (यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यन्त) तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली आहे. तथापि, सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोक सेवा 
आयोगाने नियमित केली नसल्याने, पुढील मुदतवाढ देतांना त्यांची नियुक्‍ती नियमित स्वरुपाची होवू नये 
म्हणून, एक दिवसाचा तसेच सुटी/रजेचा कालावधी धरुन येणा-या तांत्रिक खंडाचा कालावधीनंतर 
मुदतवाढीचा दिनांक देण्यात आलेला आहे. दरम्यान, श्री. अ.ना. वाकडे यांनी तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
कालावधीत खंड क्षमापित करुन न घेता पदोन्नतीच्या पदावर विकल्प दिलेला असल्याने, पुनर्विलोकन करुन 
दिनांक ०१.०१.२००६ च्या सुधारित वेतन आयोगानुसार अचूक वेतन निश्‍चित करणे आवश्यक असल्याने 
संचालनालय, लेखा व कोषागार वेतन पडताळणी पथकाने दिनांक २३.१२.२०११ रोजी त्यांच्या सेवापुस्तकावर 
आक्षेप नोंदविला आहे. तसेच, त्यांना वेतनाचे अतिप्रदान झाले असल्यास त्याची वसूली करणेही आवश्यक 
असल्याचे वेतन पडताळणी पथकाने नमूद केले असल्याने, त्यांना पदोन्नतीच्यावेळी मुदतवाढ देतांना दिलेल्या 
खंडाचा कालावधी त्यांच्या वेतन निश्‍चितीसाठी क्षमापित करण्यासाठी शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


"श्री. अ.ना. वाकडे, यांच्या सेवा कालावधीतील एकूण ११ दिवसांचा तांत्रिक खंड महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ मधील नियम क्रमांक - ४८ (१) अनुसार नियुक्‍ती प्राधिका-यास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये क्षमापित करण्यात येत आहे. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ 
मधील नियम ४८ (३) अनुसार "शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाच्या नियंत्रणाखाली केलेल्या नागरी सेवेच्या दोन 
कालावधीमधील खंड आपोआप क्षमापित केल्याचे मानण्यात येत असल्याने उक्त ११ दिवसांचा तांत्रिक खंड 
पडण्यापूर्वीची सेवा अर्हताकारी सेवा म्हणून धरण्यात येत असून, तात्पुरती पदोन्नती नियमित करण्यात -येत 
आहे." 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


ate 


(प्र.गं. घोक्षे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (विशेष), 
प्रति महाराष्ट्र शासन. 


महासमादेशक होमगार्ड तथा संचालक, नागरी सरंक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल ( लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित अधिकारी, (होमगार्ड मुख्यालय तथा नागरी संरक्षण संचालनालय, म.रा.,मुंबई यांच्यामार्फत). 


निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग one) 5 pee aoe 
Lars, 2a, Haier ~<a daarkleae ्ञ 


Vey ण्या ie) 
CORE” विमा) | 


i 
Hl 
i 
‘ 


